राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या 
देखभाल, दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक 
बाबींकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.9७५/पोल-३ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


वाचा :- १ शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र.३२९/पोल-४, 
दि.२२.०५.२००९. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि.४.७.२०१ ६ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त र 

३) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.१२.७.२०१६ व दि.२८.१२.२०१६ 
रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

8) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समितीच्या दि.१७.०१.२०१७, 
दि.०८.०२.२०१८, दि.०७.०९.२०१९, दि.२०.०७.२०२० दि.१८.०५.२०२१ व दि.१६.११.२०२१ 
रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३, दि.२६.०७.२०२१. 

६) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/ 
१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५/२०१०-२२, दि.११.०३.२०२२. 

७) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/ 
१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५/२०१०-२२, दि.०८.०२.२०२२ व दि.०९.०३.२०२२. 

८) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/ 
१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५/२०१०-२२, दि.२८.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सदर 

प्रकल्पांतर्गत सन २०१५ मध्ये राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालय CAS (Core 
Application Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आळे असून सदर कार्यालयांमध्ये २ mbps नेटवर्क 
कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत जोडण्यात आलेल्या १०५४ 
पोलीस ठाणी व ६२९ वरीष्ठ कार्यालयामध्ये २ mbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
सदर प्रकल्प हा केंद्र पुरस्कृत होता परंतु मार्च २०१८ नंतर या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार 
नाही, असे केंद्र शासनाने कळविले आहे. सबब सदर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक 
बाबींकरीता येणारा खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येत आहे. 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षततेखालील राज्य शिखर समितीच्या (SAC) दि.१८.०५.२०२१ रोजीच्या 
बैठकीत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयकांसाठी रु.८,१४,४२,६५२/- (पोल-४ कार्यासनाशी 
संबंधित Modernisation करीता रु.३,५१,००,०००/- वगळून) व सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवऱ्यक बाबींकरीता रु.३३,२२,१२,९५८/- असा एकूण 
रु.४१,३६,५५,६१०/- इतक्या निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 


संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एका 
वरिष्ठ सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर दि.०१.०६.२०२१ ते दि.३१.०५.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.७५/पोल-३ 


अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.६ येथील 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे नेटवर्क प्रोव्हायडर मे. एमटीएनएल कंपनीला 
दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या कालावधीसाठी अदा करावयाचे रु.१,३०,१८,९१९/-, मे.बीएसएनएल 
कंपनीला Vsat Bills साठी दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या कालावधीकरिता अदा करावयाचे 
रु.४८,८६,०९०/- व BSNL VPNoBB Line Bills साठी दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०७.२०२१ या 
कालावधीकरिता अदा करावयाचे रु.३,५८,३६,८५६/- व संदर्भ क्र.9 येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या 
अनुषंगाने प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. विप्रो यांनी O&M for CCTNS Application, Cloud Services and 
Helpdesk यासाठी दि.१५.०६.२०२१ ते दि.१४.०९.२०२१ या 3 महिन्यांच्या काळावधीत केलेल्या कामासाठी 
रु.१,५५,२८,५३१/- व दि.१५.०९.२०२१ ते दि.१४.०१.२०२२ या ४ महिन्यांच्या कालावधीत केलेल्या कामासाठी 
रु.३,१७,१४,६१७/- तसेच संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागार 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनी यांना माहे सप्टेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी अदा 
करावयाचे रु.३४,४६,१९०/- असा एकूण रु.१०,४४,३१,२०३/- (रुपये दहा कोटी चव्वेचाळीस लाख एकतीस 
हजार दोनशे तीन फक्त) इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आव्यक बाबींकरीता प्रकल्पाचे नेटवर्क 
प्रोव्हायडर मे. एमटीएनएल कंपनीला दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या कालावधीसाठी अदा करावयाचे 
रु.१,३०,१८,९१९/-, मे. बीएसएनएल कंपनीला Vsat Bills साठी दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या 
कालावधीकरिता अदा करावयाचे रु.४८,८६,०९०/-, BSNL VPNoBB Line Bills साठी दि.०१.०४.२०२१ ते 
दि.३१.०७.२०२१ या कालावधीकरिता अदा करावयाचे रु.३,५८,३६,८५६/-, प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. विप्रो यांनी 
O&M for CCTNS Application, Cloud Services and Helpdesk यासाठी दि.१५.०६.२०२१ ते 
दि.१४.०९.२०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीत केलेल्या कामासाठी रु.१,५५,२८,५३१/-, दि.१५.०९.२०२१ ते 
दि.१४.०१.२०२२ या ४ महिन्यांच्या काळावधीत केलेल्या कामासाठी रु.३,१७,१४,६१७/- व प्रकल्प सल्लागार मे. 
पीडब्ल्युसी कंपनी यांना माहे सप्टेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी अदा 
करावयाचे रु.३४,४६,१९०/- असा एकूण रु.१०,४४,३१,२०३/- (रुपये दहा कोटी चव्वेचाळीस लाख एकतीस 
हजार दोनशे तीन फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. माहितीव तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०५.२०१९ नुसार प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी यांना 
देय असलेली रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 


३. सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक बाबींसाठी येणारा खर्च 
“मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी 
नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजना), दत्तमत, (२०५५ए०९७), ५०- इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत 
करण्यात आलेल्या कामासाठी केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार खर्च करावा व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळोवेळी शासनास सादर करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.9५/पोल-३ 


ष्‌. हा शासन निर्णय अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३१/२०२२/व्यय-७, दि.२४.०३.२०२२ अन्वये वित्त विभागाने 
दिलेल्या सहमतीनुसार व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी राज्य शिखर समितीच्या (SAC) 
दि.२०.०७.२०२०, दि.१८.०५.२०२१ व दि.१६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१३५९५१५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


a] 


RUPALI SANJOG ४०५४ नन 

KABARE oe 
(रुपाली कबरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 
७. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
११. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१८. प्रकल्प संचालक, मे. विप्रो प्रा.लि., मुंबई. 
१९. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 
२०. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 
२१. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


